क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक 
सहाय्य या योजनेअंतर्गत संस्थांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ मे, २०२१ 
वाचा:- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.राक्रीधो-२०१२/ प्र.क्र.२४४/ क्रीयुसे-१, 
दि. ०१ मार्च, २०१४. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२०-२१/का.९/५८११, दि. २० ऑक्टोंबर, २०२० 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२०-२१/का.९/६४१८, दि. १० डिसेंबर, २०२० 
४) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२०-२१/का.९/७६५४, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा धोरणातील एक महत्वाची 
शिफारस आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्था, खाजगी क्लब, क्रीडा मंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक 
स्वराज्य संस्था यांमधून दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याव्दारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ 
करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 
या योजनेतंर्गत क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक 
सहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी अपेक्षित अंदाजित 
खर्चाच्या ७५% अनुदान राज्य शासनाकडून उपलब्ध करण्यास मान्यता दर्शविण्यात आली आहे. 
या संदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती दि.०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात 
आली आहे. 

दि.०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेतून विविध क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. क्रीडा सुविधा 
निर्मितीच्या विकासाळा चालना देऊन अशा संस्थांना अर्थसहाय्य देणारी योजना संदर्भ क्र. १ 
येथील दिनांक ०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य 
या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्यासाठी विविध संस्थांना अनुदान मंजूर 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. 2,3 व ४ 
येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरून क्रीडा सुविधा 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 


निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्यासाठी विविध संस्थांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१. येथील शासन निर्णय दि. ०१ मार्च, २०१४ मधील अटी व शार्तीच्या अधीन 


राहून खालील पात्र संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या अनुदान 
योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र. | संस्थेचे नांव प्रकल्प प्रकल्पाची | अपेक्षीत । संदर्भ क्र. (१) 
अंदाज अंदाजीत | येथील शासन 
पत्रकीय । खर्च निर्णयानुसार 
रक्‍कम अनुज्ञेय अनुदान 

(राज्य हिस्सा) 

१ | अमळनेर नगरपरिषद, जि | जलतरण  । रु.२५६.०२ | रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
जळगाव तलाव 

२) | बाळभगवान शिक्षण प्रसारक | धावनपथ/ | रु.२३.२७ | रु.२०.०० | रु.१५.०० 
मंडळ, अहमदपूर, जि. लातूर । सिंडर ट्रक 

३) | माऊली चॅरीटेबल ट्रस्ट एकंबी, | बंदीस्त रु.४०.८० | रु.४०.०० | रु.३०.०० 
ता. औसा, जि. लातूर प्रेक्षागृह 

8) | कोल्हापुर महानगरपालिका, | जलतरण =| रु.१९३.३३ | रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
कोल्हापूर तलाव 

५) | नुतन विद्यालय, शिक्षण संस्था | बंदिस्त रु.१६६.३१ । रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
सेलू, संचलित सेलू विद्यालय, ' प्रेक्षागृह 
सेळू, जि. परभणी 

६) ।कर्मवीर पुंजाबाबा गोवर्धने | बंदिस्त रु.१३०.७८ | रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महा. । प्रेक्षागृह 
इगतपुरी, टाके घोटी, नाशिक 

७ | वैभव शिक्षण संस्था , विटा, | बंदिस्त रु.९७.७9८  ।रु.९०.०० | रु.६७.५० 
जिल्हा सांगली प्रेक्षागृह 

८) । डोंगराई विकास संस्था | बंदिस्त रु.१३६.१२ । रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
कडेपूर, ता. कड्गांव, जि. । प्रेक्षागृह 
सांगली 

९) । नगर परिषद, कुर्डुवाडी, ता. | बंदिस्त रु.९९.२७ । रु.४०.०० | रु.३०.०० 
माढा, जि.सोलापूर प्रेक्षागृह 

qo) | विश्वेश्वरय्या अभियांत्रीकी | बंदिस्त रु.१७०.२८ | रु.१२०.०० | रु.९०.०० 
पदविका महाविद्य्‌लय, प्रेक्षागृह 
आलमला, ता. औसा जि. 
लातूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 


११) 


जयशिव बहु. शिक्षण मंडळ 
सावरगांव संचलित 
विद्यावर्धिनी विद्या. अहमदपूर 
जि. लातूर 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.४०.०० 


रु.४०.०० 


रु.३०.०० 


१२) 


श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, 
द्वारा डॉ. पंजाबराव उपाख्य 
भाऊसाहेब देशमुख स्मृती 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
अमरावती 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.४५५.०१ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


१३) 


मौजे विरकरवाडी, 
नगरपरिषद म्हसवड, ता. 
माण, जि. सातारा 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१५५.७५ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


१४) 


ग्रामपंचायात मौजे हेळगाव, ता. 
कराड जि. सातारा 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१५५.७६ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


44) 


पार्वती लाड एज्युकेशन 
सोसायटी, कुंडल, ता. पलूस 
जि. सांगली 


बंदीस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१२०.४२ 


रु.९०.०० 


रु.६७.५० 


१६) 


एच.एम.एस. रिसर्च अन्ड एज्यु. 
फाऊंडेशन, जालना. 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१२०.०० 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


१७) 


अतुल विद्या मंदिर, वर्धा द्वारा 
संचालित राजर्षी शाहू सायन्स 
कॉलेज, चांदूर रेल्वे (जि. 
अमरावती) 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१५३.०४ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


१८) 


भिमाशंकर ग्रामोदय संस्था, 
पिंपळगांव बसवंत,ता. निफाड, 
जि. नाशिक 


जलतरण 
तलाव 


रु.२८५.२२ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


१९) 


हिंगोली क्रोडा संकुल 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१२०.०० 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


२०) 


हिंगोली क्रोडा संकुल 


KET 
टर्फ हॉकी 
क्रीडांगण 


रु.७५.०० 


रु.७५.०० 


रु.५६.२५ 


२१) 


हिंगोली क्रोडा संकुल 


शुटींग रेज 


रु.५०.०० 


Go0,00 


रु.७.५० 


२२) 


हिंगोली क्रोडा संकुल 


स्केटींग रेज 


रु.१०.०० 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


२३) 


संत ज्ञानेश्वर शिक्षण संस्था, 
इस्लामपूर चे अण्णा डांगे 
महाविद्यालय, हातकणंगले, 
जि. कोल्हापूर 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१०५.७२ 


रु.९०.०० 


रु.६७.५० 


२४) 


श्री दत्ता मेघे बाल कल्याण 
शिक्षण संस्था नागपूर द्वारा 
संचाळीत स्कुल ऑफ स्कॉलर्स 
धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती 


बास्केटबाळ 
मैदान 


रु.१३.४७ 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 


24) 


श्री दत्ता मेघे बाळ कल्याण 
शिक्षण संस्था नागपूर द्वारा 
स्कुल ऑफ स्कॉलर्स यवतमाळ 


लॉन टेनिस 
सिंथेटिक 
मैदान 


रु.२३.७६ 


रु.२०.०० 


रु.१५.०० 


2&) 


के. राधाबाई मेघे महिला 
शिक्षण संस्था नागपूर द्वारा 
संचलीत स्कुल ऑफ स्कॉलर्स 
वरुड जि. अमरावती 


स्केटींग 
रिंक 


रु.१३.७२ 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


२७) 


कै. राधाबाई मेघे महिला 
शिक्षण संस्था नागपूर द्वारा 
संचलीत स्कुल ऑफ स्कॉलर्स 
हिंगणाघाट जि. वर्धा 


फुटबॉल 
मैदान 


रु.१३.४२ 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


२८) 


जनकल्याण विकास मंडळ 
संचलित सतिश आव्हाड डी- 
फार्मसी कॉलेज, होकर्णा तांडा 
ता. मुखेड जि. नांदेड 


बंदीस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.१६३.९० 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


२९) 


जनकल्याण विकास मंडळ 
संचलित सतिश आव्हाड डी- 
फार्मसी कॉलेज, खरब 
खंडगाव, ता. मुखेड, जि. 
नांदेड 


जलतरण 


रु.१५८९.९९ 


रु.१२०.०० 


रु.९०.०० 


३०) 


भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
देऊळगांव धुबे ता.चिखली, 
जि. बुलडाणा 


बंदीस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.९०.२५ 


रु.९०.०० 


रु.६७.५० 


३१) 


भाऊसाहेब मुळूक, चॅरीटेबल, 
नागपूर द्वारा संचालीत 
भाऊसाहेब मुळूक कॉलेज ऑफ 
डी. फार्मसी, उमरेड जि. 
नागपूर 


जलतरण 
तलाव 


रु. ५२.२५ 


रु.५०.०० 


रु.३७.५० 


३२) 


भाऊसाहेब मुळूक, चॅरीटेबल, 
नागपूर द्वारा संचालीत 
भाऊसाहेब मुळूक कॉलेज औऑफ 
डी. फार्मसी, उमरेड जि. 
नागपूर 


क्रिकेट 
मैदान 


रु. ११.७९ 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


३३) 


बंकवर्ड क्लास युथ रिलिफ 
कमेटी नागपूर द्वारा भिवापूर 
क. महा. भिवापूर 


बास्केटबॉल 
कोर्ट 


रु.११.७० 


रु.१०.०० 


रु.७.५० 


३४) 


श्री सदाशिवराव पाटील शिक्षण 
संस्था कामठी द्वारा संचलीत 
अनुराग अध्यापक 
महाविद्यालय, वरठी, ता. 
मोहाडी, भंडारा. 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 


रु.४०.२२ 


रु.४०.०० 


रु.३०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु - ३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे १, 


३. वरील संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेले प्रकल्प राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. वरील संस्थांना अनुज्ञेय अनुदान “मागणी क्र. ई-३ 
लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (vo) क्रीडा सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा 
सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम), (२२०४ ५७०६), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात यावे. 
४. उपरोक्त संस्थांना, शासन निर्णयात विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांनी स्वतंत्रपणे शासनास सादर करावा. सदर प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानंतर निधी वितरणा संदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥0/959॥॥9.9०0९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२७१५१३४१२८२१ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar 2xssescvennerornatacina ascot, 


2.5.4.20=82e 1 d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e 


N a na | 9700fe62cba2439a81b4b 


Date: 2021.05.27 15:22:56 +05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य. राजभवन, मुंबई 
. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१०. संबंधीत उपसंचालक व संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
११. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. संबंधित संस्था (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 
१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे- 


Cc AV AD OO 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


